"प्रकाशा - लासलगाव - विंचूर रस्त्यावर 
लासलगाव गावाजवळ रेल्वे उड्डाणपूल 
बांधणेबाबत (ता. निफाड, जि. नाशिक) या 
कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत". 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सुप्रमा-२०१७/प्र.क्र.६२/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मार्च, २०२४ 
प्रस्तावना:- 


प्रकाशा-लासलगाव-विंचूर रस्त्यावर लासलगाव गावाजवळ रेल्वे उड्डाणपूल बांधणेबाबत (ता. 
निफाड, जि. नाशिक) या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे या कामास शासन निर्णय 
क्र. पीएलएन-२०१८/सीआर-(२०८३)/नि-३, दि.१५/०२/२०१८ अन्वये रु. ६९,७६,००,०००/- किंमतीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदरच्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य कामामध्ये वाढ, स्वामित्व 
शुल्क, चाचणी शुल्क, आकस्मित खर्च, संगणकीय शुल्क, भाववाढ, भूसंपादन, वस्तू व सेवा कर (GST) 
मध्ये वाढ या बाबींचा SATA आहे. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी सदर कामासाठी रु. १०९.६८ कोटी 
इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य कामामध्ये 
वाढ, स्वामित्व शुल्क, चाचणी शुल्क, आकस्मित खर्च, संगणकीय शुल्क, भाववाढ, भूसंपादन, वस्तू व 
सेवा कर व GST मध्ये वाढ या बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु. १०९.६८ कोटी (रुपये एकशे नऊ पूर्णाक अडुसष्ट कोटी, फक्त) इतक्या 
रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

प्रकाशा-लासलगाव-विंचूर रस्त्यावर लासलगाव गावाजवळ रेल्वे उड्डाणपूल बांधणेबाबत (ता. 
निफाड, जि. नाशिक) या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रू. १०९.६८ कोटी (रुपये एकशे नऊ 
पूर्णांक अडुसष्ट कोटी, फक्त) इतक्या रकमेस या झासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


अ तपशिल प्रशासकीय वास्तविक फरक टक्केवारी 
न मान्यता कामे (Actual (किंमत कमी / जादा 
क्र अंदाजपत्रकाती | Work) (कंमत | कोटीत) 
ल बाबी (किंमत | कोटीत) 
कोटीत) 

El Cost of Road work ९.९४ 
2 | Cost of C.D. work- ०.१६ 

९०० mm. dia १ row-& 

Nos. 

३१.२९ ६.२५ २४.९६% 

3 | Cost of C.D. work- ०.०८ 

goo mm. dia 2 row-2 

Nos. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/प्र.क्र.६२/रस्ते-५ 


४ | Cost of Slab Drain ०.२२ 
4 | Cost of Via Duct १4.५८ 
६ | Cost of Fascia Wall 3.03 
(9 | Extra Item Rate List | 0.00 १.४६ १.४६ १००.००% 
Total Cost (१-७ 24.038 32.04 ७.७२ + 30.63% 
८ | Add for Balance cost ४.४४ ४.४४ शि 0,00% 
of ROB to be 
deposited to railway 
deparment. 
९ | Add 92% for GST 3.43 ५.१८ १.६४ + ४६.४६% 
| Add 8% १.१८ १.४९ ०.३१ + २६.२७% 
० | Contingencies 
H Add 2% for Computer ०.५८ ०.७ ०.१५ + २५.८६% 
१ | Charges 
१ | Add for Land २४.७६ ५७.०२ २२.२६ + &8.08% 
2 | Acquisition 
9 |Add for — Shifting ०.२१ ०.२१ ix 0.00% 
3 | Electric Pole 
9 | Royalty and Testing १.२५ ०.८२ ०.८२ + &4.40% 
४ | Charges 
१ | Price Escalation शिंग (9.02 (9.02 400 ,00% 
षु 
Total AA (9-94) Rs. ६९.७६ १०९.६८ ३९.९३ | ५७.२३% वाढ 
२. नियोजन विभागाने अनौ.सं. ४/का.१४३३ दि. 08.09.2028 अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती 
प्रदान केलेली आहे. 
३. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय 
मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहिल. 
४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष "३०५४ ०२३८ मार्ग व पुल यावरील भांडवली खर्च, १०७ 


रेल्वे सुरक्षा बांधकामे, (००)(०१) राज्यपातळीवरील योजना "या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय व्यय अग्रकम समितीच्या दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत 
वित्त विभागाच्या पत्र क्र. सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.३०/अर्थ-२, दिनांक ०६ मार्च, २०२४ अन्वये 
निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/प्र.क्र.६२/रस्ते-५ 


६. सुधारित प्रशाकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे- 


६.१ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने 
घ्यावी. 


६.२) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cve तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेझांचे व त्रुटींची 
पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


६.३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 
निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार 
नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची 
जबाबदारी विभागाची राहील. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतिक क्रमांक २०२४०३१४११४२१७६०१८ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 


DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=e5 1dff58ad80dfdae3976edee46d 1bf7934d01469cb4d916976 


:25305666b613, postalCode=400032, st=Mahi 


CHIVATE गी 
(सचिन चिवटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 

महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) नागपूर 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई 


महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

वित्त विभाग, (व्यय-११) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 

निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


